विधानमंडळाच्या डिसेंबर, 2029 च्या अधिवेशनात 
पुरवणीद्वारे मंजूर झालेल्या तरतुदींचे विवरण. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-२०२१/प्र.क्र.३०/अर्थ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १२ जानेवारी, २०२२ 


वाचा : 
१) शासन परिपत्रक क्रमांकः पूरक-२०२१/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, दिनांक ०१.११.२०२१. 
२) शासन परिपत्रक क्रमांकः क्र.पूरक-२०२१/प्र.क्र.१०६/अर्थ-३, दिनांक ०३.०१.२०२२. 


शासन निर्णय- 


सन २०२१-२०२२ या वर्षाचे खर्चाचे पूरक विवरणपत्र दिनांक २२.१२.२०२१ रोजी विधानमंडळास 


सादर करण्यात आले. सदर पुरवणी खर्चास विधानसभेने मान्यता दिली असून दि. ३१ मार्च, २०२१ रोजी 


संपणाऱ्या वित्तीय वर्षाच्या विनियोजनांमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी पुरवणी विनियोजन विधेयकास 


मा. राज्यपालांनी संमती दिली आहे आणि ते महाराष्ट्र (तृतीय पुरवणी) विनियोजन अधिनियम २०२१ (सन 


२०२१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १७) म्हणून महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण, भाग-४, 


दि.३०.१२.२०२१ यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आळे आहे. 


२. संदर्भाधीन शासन परिपत्रकामध्ये नमूद केल्यानुसार उपरोक्त अधिनियमात दर्शविल्याप्रमाणे या 


विभागाशी संबंधित मंजूर अर्थसंकल्पित तरतूद सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे या विभागाच्या 


अधिपत्याखालील नियंत्रक अधिकाऱ्यांच्या अधिनस्त ठेवण्यात येत आहे. 


३. पुरवणी मागण्या वितरित करताना वित्तीय अधिकाराच्या प्रत्यायोजनानुसार व संदर्भाधीन 


परिपत्रातील सुचनांचे पालन करुन नियोजन व वित्त विभागाची मान्यता घ्यावी. तसेच, संदर्भ क्र. २ मधील 


सुचनांनुसार निधी वितरणाची कार्यवाही करावी. त्याचबरोबर सदर पूरक मागणी वित्त विभागाच्या अटींच्या 


व शर्तीच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून मंजूर केल्या असतील तर त्या अटींची पूर्तता करण्याची जबाबदारी संबंधित 


कार्यासनाची राहीळ वितरीत निधीचे मासिक ताळमेळ घेण्याची जबाबदारीही आहरण व संवितरण 


अधिकार्‍यांवर राहील, याची नोंद घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-२०२१/प्र.क्र.३०/अर्थ 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०११२१७२६१९६४०९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


LEMBHE ADIT 
ASHOK 


(अदिती अशोक 34) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. प्रधान सचिव यांचे स्वीय सहायक, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा परीक्षा), मुंबई-२० 
३. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा परीक्षा), नागपूर-१. 
४. अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई-२१. 
५. निवासी लेखा परीक्ष अधिकारी, मुंबई -२१. 
६. अधिदान व लेखाधिकारी, वांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वांद्रे (पु), मुंबई ४०००५१. 
७. उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, 
वांद्रे (पू), मुंबई ४०००५१. 
८. वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, वांद्रे (पु), मुंबई ४०००५१. 
९. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, झोपनि-२, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०.वित्त विभाग, अर्थसंकल्प-१७, अर्थोपाय शाखा आणि व्यय-३ मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११.निवड नस्ती (अर्थसंकल्प कार्यासन). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-२०२१/प्र.क्र.३०/अर्थ 


विवरणपत्र 
डिसेंबर २०२१ च्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये मंजूर झालेल्या पूरक मागण्या 
शासन निर्णय क्र. पूरक-२०२१/प्र.क्र.३०/अर्थ, दिनांक १२ जानेवारी, २०२२. 


मागणी क्रमांक -क्यू-३ ,मुख्य लेखाशिर्ष-२२१६ गृहनिर्माण 

(०३)झोपडपट्टी व्यवस्थापनासाठी कर्मचारी वर्ग 

(०३) (०७ अप्पर जिल्हाधिकारी (अतिक्रमण/निष्कासन) मुंबई पूर्व उपनगरे.(२२१६ १३२७) 
(दत्तमत) (अनिवार्य) 


अ.क्र. | बाब | संबंधित थोडक्यात विषय लेखाशीर्ष उपलब्ध होणारी रक्‍कम नियंत्रक 
क्रमांक | कार्यासन (रुपये) अधिकारी 
7 १८४ | झोपनि-२ | अपर जिल्हाधिकारी (अतिक्रमणे १३,कार्यालयीन खर्च ५०,००,००० अवर सचिव 
/निष्कासन) पूर्व उपनगरे यांच्या १४, भाडेपट्टी व कर १७,००,००० (झोपनि-२) 
कार्यालयासाठी भाडेपट्टी व कर २४-पेट्रोल तेल वंगन ३०,००० 
यासाठी निधी (२२१६ १३२७) 
एकूण ६७,३०,००० 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


